महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2022 
अंतर्गत, सन २०२२-२३ चे निधी वितरण 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. २०/अर्थसंकल्प 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांकः ८ एप्रिल, २०२२. 


वाचा:- १.वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ 
२.वित्त विभागाचे अ.शा.पत्र. क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दिनांक ५ एप्रिल, २०२२ 

शासन ज्ञापन:- 

“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” (महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२) च्या अनुसूचीच्या स्तंभ 
४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांस विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून, महाराष्ट्राचे मा. राज्यपाल 
यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे आणि ते २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-३० म्हणून महाराष्ट्र शासन, 
राजपत्र असाधारण भाग-४, दि.२८ मार्च २०२२ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
२. वित्त विभागाच्या दिनांक ४ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकात दिलेल्या सूचना व अटींच्या अधीन राहून सन 
२०२२-२३ च्या प्रथम नऊ माहीकरिता (डिसेंबर २०२२ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत बीम्सवर वितरीत केला जाणार आहे. 
३. मागील दोन वर्षाच्या कोरोना २०१९ या महामारीच्या कालावधीतील लॉकडाऊन मध्ये घटलेला महसूल 
व हा महसूल टप्प्याटप्प्याने प्राप्त होणार असल्याने विभागाने देखील अर्थसंकल्पीत केलेला निधी गरजेनुसार 
टप्प्याटप्प्याने वितरीत व खर्च करणे आवश्‍यक आहे. 
४. सद्यःस्थितीत ०१ वेतन, ०४ निवृत्तीवेतन व ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या अनुषंगानेचा निधी माहे एप्रिल 
२०२२ मध्ये १० %, मे महिन्यात ८ % पुन्हा जून महिन्यात १० % याप्रमाणे वितरीत केला जाईल, तसेच ४५ 
व्याजप्रदाने व ५६ कर्जाची परतफेड यासाठीचा निधी पहिल्या सहामाहीसाठी ५०% व दुसर्‍या सहामाहीसाठी 
५०% अशा प्रकारे वितरीत केला जाईल. उर्वरीत सर्व उद्दिष्टांना दरमहा ७ % प्रमाणे बिम्स प्रणालीवर निधी 
वितरीत केला जाईल. 
५. त्याअनुषंगाने सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
मध्ये दर्शविलेल्या असून, सदरहू रक्‍कमेपैकी सद्यस्थितीत वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी स्तंभ क्र.५ 
मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. सदर निधी या विभागाच्या अधिपत्याखालील नियंत्रण अधिकाऱ्यांना खालील 
अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 

१ वित्त विभागाच्या दिनांक ४ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकातील अटी व शतींच्या अधीन राहून प्रत्येक 

लेखाशीर्षांतर्गत प्राप्त झालेला निधी वितरित व खर्च करण्यात यावा. 

२) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाब प्रस्तावाद्वारे तरतूद केलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या निधी 

वितरणाबाबत वित्त विभाग आणि कार्यक्रम खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत नियोजन व वित्त विभागाच्या 

मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. 

३) शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले अनुदान 

इत्यादीची प्रदाने इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टम (ECS) द्वारेच करण्यात यावे. 

४) केंद्र पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यित योजनांचा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाल्याबाबत योजना 


हाताळणाऱ्या संबंधित विभागाने / कार्यासनाने वित्त विभागाच्या अर्थोपाशाखेकडून नस्तीवर खातरजमा 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. २०/अर्थसंकल्प 


करून घेतल्यानंतरच खर्च करण्यात यावा, तसेच राज्य समरुप हिस्सा त्याबाबतच्या केंद्र हिस्सा प्राप्त 
झाल्यानंतरच वितरित करण्यात यावा. 
4) नियंत्रक अधिकारी यांनी आपल्या नियंत्रणाखालील असलेल्या निधीचे वाटप करण्यापूर्वी अपर 
मुख्य सचिवांची मान्यता घेऊन वाटपाचे आदेशा निर्गमित करावेत 
६ वित्त विभागाच्या दिनांक ४ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकातील अटी व शतींचे पालन करण्याची व 
लेखाशीर्षनिहाय वितरित झालेला निधी शासनाने मंजूर केलेल्या वित्तीय शक्तीनुसार पूर्णपणे खर्च होईल, याची 
जबाबदारी योजना राबविण्यात येणाऱ्या कार्यासनांची राहील. 
७. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिनस्त सर्व नियंत्रक व आहरण संवितरण अधिकारी यांनी 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची 
कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली अर्थसंकल्प नियम पुस्तिकेतील शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं 
२०२२/प्र क्र ४३/अर्थ-३ दिनांक ०४ एप्रिल २०२२ मधील परिच्छेद ४ ते १८ येथील मार्गदर्शक सूचना व 
परिशिष्टामधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
G. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०४१११५२४१६८३३४ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Siddharth A Zalte 
Date: 2022.04.11 15:28:43 +05'30' 


सहपत्र : विवरणपत्र (सिध्दार्थ अ. झाल्टे) 
उप सचिव 
प्रत:- 
१. अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. सर्व जिल्हाधिकारी 
४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. सह/उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मुंबई 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मुंबई 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती, नागपूर. 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र उन्नती संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), मुंबई 
१२. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण 
१३. सर्व सहायक आयुक्त, समाजकल्याण 
१४. सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग/ अर्थसंकल्प 


विवरणपत्र 
(रुपये हजारात) 
अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२२-२३ विभागाने वितरणासाठी 
उपलब्ध केलेली तरतूद 
ea २ ३ | ४__| 4 
प मागणी क्र. झेडजी -०१, २०४९, व्याज प्रदाने, ०३, अल्पबचत, भविष्यनिर्वाह निधी ३६१९२०|संचालक,इतर मागास १८०९६०.०० 
इत्यादींवरील व्याज, १०४, राज्य भविष्यनिर्वाह निधीवरील व्याज, (०१) राज्य बहुजन कल्याण 
भविष्यनिर्वाह निधीवरील व्याज, (०१) (09) आश्रमझाळेच्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य संचालनालय, पुणे 
निर्वाह निधीवरील व्याज, भारित (अनिवार्य) (२०४९ २५६९) ४५, व्याज, 
२ ।मागणी क्र. झेडजी -०२, २२१६, गृहनिर्माण, 03, ग्रामिण गृहनिर्माण१०४, शि संचालक,इतर मागास ०.७० 
सहकारी गृहनिर्माण (०१) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तीय सहाय्य बहुजन कल्याण 
(०१) (०१) विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग संचालनालय, पुणे 
यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तीय सहाय्य, (२२१६ ३१०५) 
३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) 
मागणी क्र. झेडजी -०२ ५००|सह सचिव/उप सचिव, ३५.०० 
२२५१, सचिवालय - सामाजिक सेवा ००,००३, प्रशिक्षण, (००) (09) शासकीय इतर मागास बहुजन 
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण , (२२५१ १३०७) ५०, इतर खर्च कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
मागणी क्र. झेडजी -०२ सह सचिव/उप सचिव, ०.०७ 
२२५१, सचिवालय - सामाजिक सेवा ००, ०९०, सचिवालय , (००) (०१) विमुक्त इतर मागास बहुजन 
जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, कल्याण विभाग, 
भारित (अनिवार्य) (२२५१ १३१६), ५०, इतर खर्च मंत्रालय, मुंबई 
५ |मागणी क्र. झेडजी -०२ सह सचिव/उप सचिव, 
२२५१, सचिवालय - सामाजिक सेवा इतर मागास बहुजन 
००, ०९०, सचिवालय, (००) (०२) विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग कल्याण विभाग, 
व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग (अनवार्य) (२२५१ १३२५) मंत्रालय, मुंबई 
०१, वेतन ११६०१.४५ 
०३, अतिकालिक भत्ता Yo ३.५० 
०६, दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०.५० 
१०, कंत्राटी सेवा ०.३५ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ८७.५० 
१३, कार्यालयीन खर्च २१७.०० 
१४, भाडेपट्टी व कर sy 
१७, संगणक खर्च ३८.९९ 
२०, इतर प्रशासनिक खर्च २४.५० 
२४, पेट्राल, तेल व वंगण १०.८५ 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी | ०.०७ 
२८, व्यवसायिक सेवा aide 
एकूण १२२०४.७१ 
६ ।मागणी क्र. झेडजी -०२ २००००० |सह सचिव/उप सचिव, १४०००.०० 
२२५१, सचिवालय - सामाजिक सेवा इतर मागास बहुजन 
००, ०९०, सचिवालय, (०१) ई- गव्हर्नस प्रकल्प राज्य योजना, (०१) (०१) ई- कल्याण विभाग, 
गव्हर्नस प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यालय) (२२५१ १३३४) मंत्रालय, मुंबई 
१७, संगणक खर्च 
७|मागणी क्र. झेडजी -०३ संचालक,इतर मागास 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक बहुजन कल्याण 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, ००१, संचालन व प्रशासन (०१) संचालनालय, पुणे 
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे 
कल्याण, (०१) (०१) विमुक्त GA, ACA जमाती,इतर मागासवर्ग आणि विशेष 
मागास प्रवर्ग संचालनालय (अनिवार्य) (२२२५ई७९५) 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२२-२३ विभागाने वितरणासाठी 
उपलब्ध केलेली तरतूद 
| a | 2 3 | ४_| 4 
०१, वैतन ३९२२५ ५८८३.७५ 
०३, अतिकालिक भत्ता ६० ४.२० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क २५० १७.५० 
१०, कंत्राटी सेवा १८३ १२.८१ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ४७७ ३३.३९ 
१३, कार्यालयीन खर्च १७०० ११९.०० 
१७, संगणक खर्च ६३ ४.४१ 
२४, पेट्रोल, तेल व वंगण १३ ०.९१ 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी षु ०.३५ 
५०, इतर खर्च | १०| ०.७० 
एकूण ४१९८६ ६०७७.०२ 
९ |(०१) (०२) राज्य मागासवर्ग आयोग (अनिवार्य) (२२२५एफ३५२) सह सचिव/उप सचिव, 
०१, वेतन ६५४०) इतर मागास बहुजन ९८१.०० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ७२| कल्याण विभाग, ५.०४ 
१०, कंत्राटी सेवा ४२००) मंत्रालय, मुंबई २९४.०० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १४०० ९८.०० 
१३, कार्यालयीन खर्च ४००० २८०.०० 
२८, व्यावसायिक सेवा aa ०.०७ 
yo, इतर खर्च | १०| ०.७० 
एकूण १६२२३ १६५८.८१ 
र्‌ (०१) (02) भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील युवक युवतींना शि सह सचिव/उप निशा .१० 
लष्करातील सैनिक भरती व राज्यातील पोलीस भरतीसाठी प्रशिक्षण (कार्यक्रम) सचिव,इतर मागास 
(२२२५7३६१) बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
(०१) (03) भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा सह सचिव/उप एग .१० 
परीक्षेसाठी प्रशिक्षण (कार्यक्रम) (२२२५३९९) सचिव,इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मागणी क्र. झेडजी -०३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर संचालक, इतर मागास ०.०७ 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२, बहुजन कल्याण 
आर्थिक विकास, (०१) विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष संचालनालय, पुणे 
मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण, (०१) (०१) संगणक वाहन चालन सैन्य व पोलिसभरती 
पूर्व प्रशिक्षण आणि राज्य केंद्र सरकारच्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण (२२२५ ई ८०१) 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
१५ [ARTUR क्र. झेडजी -०३ ५५००००|सह सचिव/उप ३८५००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक सचिव,विजाभज, इमाव 
यांचे कल्याण व विमाप्र कल्याण 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण,१०२ आर्थिक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(०१) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे 
कल्याण , (०१) (०३) विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती यांच्याकरीता यशवंत 
चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, (२२२५ ई ८२१) 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
१६ APT क्र. झेडजी -०३ १५२६६|संचालक, इतर मागास १०६८.६२ 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक बहुजन कल्याण 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२, आर्थिक विकास, (०१) संचालनालय, पुणे 
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे 
कल्याण, (०१) (०४) “कन्यादान” योजनेखाली नवदांपत्यांना अर्थसहाय्य (२२२५ 
ई ८३९) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२२-२३ विभागाने वितरणासाठी 
उपलब्ध केलेली तरतूद 
Ea 2 [1 Jone 4 
१७ |(०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्ग वित्त व विकास महामंडळाला १००००००|सह सचिव/उप ७००००.०० 
सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२२५ एफ२५४) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) सचिव,इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
(०१) (०0६) वसंतराव नाइक विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ १००००००|सह सचिव/उप ७००००.०० 
(कार्यक्रम) (२२२५ एफ २६३) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) सचिव,इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
(०१) (०८) भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजातील बेरोजगार युवक सह सचिव/उप a .१० 
युवतींना स्पर्धा परीक्षे साठी परीक्षा शुल्क सवलती लागू करणे (कार्यक्रम) सचिव,इतर मागास 
(२२२५एफ३७२) ३४,शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
(०१) (०९) महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) सह सचिव/उप 
(कार्यक्रम) (२२२५एफ४९७) सचिव,इतर मागास 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) बहुजन कल्याण विभाग, ३५०००.०० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) मंत्रालय, मुंबई ७५००.०० 
एकूण ४२५००.०० 
(०१) (१०) महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) (कार्यक्रम) सह सचिव/उप 
(२२२५एफ५३२) सचिव,इतर मागास 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) बहुजन कल्याण विभाग, ३3३६००.०० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) २ ं , मुंबई 3000,00 
३६६००.०० 
मागणी क्र. झेडजी -०३ सह सचिव/उप 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक सचिव,इतर मागास 
यांचे कल्याण बहुजन कल्याण विभाग, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण 
१०२, आर्थिक विकास (०२) विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळास 
अनुदान (०२) (०१) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास 
महामंडळ (अनिवार्य) (२२२५ ई ८४८) 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १०१.५० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १२५००.१० 
एकूण १२६०१.६० 
मागणी क्र. झेडजी -०३ सह सचिव/उप 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक सचिव,विजाभज, इमाव 
यांचे कल्याण व विमाप्र कल्याण 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२, आर्थिक विकास (०३) स्वयंसेवी संस्थांना विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहाययक अनुदान, (०३) (०१) महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्ग वित्त व विकास 
महामंडळाला सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) (२२२५ ई ८५७) 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) शिका १४५६.०० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) शिश १५३२९.१० 
ae १६७८५.१० 
(०४) भटक्या जमाती - क यांचे कल्याण, (०४) (०१) भटक्या जमाती क मधील सह सचिव/उप 
धनगर समाजासाठी आवऱ्यक असलेल्या परंतु अर्थसंकल्पीत निधी उपलब्ध सचिव,इतर मागास 
नसलेल्या योजना / कार्यक्रम राबविण्यासाठी केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बहुजन कल्याण विभाग, 
बजेट) (कार्यक्रम) (२२२५ एफ ३८१) मंत्रालय, मुंबई 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १००००० ७०००.०० 
२६ ।(०४) (03) भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची २५०००० | सह सचिव/उप १७५००.०० 
योजना (कार्यक्रम) (२२२५ एफ ४६१) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) सचिव,इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२२-२३ विभागाने वितरणासाठी 
उपलब्ध केलेली तरतूद 
| १ | २ ३ ao soe 4 
२७ ।मागणी क्र. झेडजी -03 सह सचिव/उप 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक सचिव,इतर मागास 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण बहुजन कल्याण विभाग, 
२७७, शिक्षण, (०१) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मंत्रालय, मुंबई 
मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण, (०१) (09) विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती यांच्यासाठी 
आश्रमशाळा व मुलोद्योगोत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना 
सहाय्यक अनुदान (२२२५ ई ८६६) 
३६, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) २०००००० १४००००.०० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ८७५७००० १३१३५५०.०० 
एकूण १०७५७००० १४५३५५०.०० 
२८ [APT क्र. झेडजी -०३ सह सचिव/उप 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक सचिव,इतर मागास 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण बहुजन कल्याण विभाग, 
(०१) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे मंत्रालय, मुंबई 
कल्याण, (०१) (०२) अशासकीय संस्थांव्दारे विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या निवासी आश्रमशाळातील व वसतीगृहातील 
सुविधा वाढविणे (२२२५ ई ८७५) 
२१,पुरवठा व सामग्री २०००००० १४००००.०० 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ५००० ३५०.०० 
एकूण २००५००० १४०३५०.०० 
२९ मागणी क्र. झेडजी -०३ ४७०००००|१) संचालक,विजाभज, ४७००००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण कल्याण संचालनालय, 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (०१) राज्य शासनाच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्त्या पुणे हे डिबीटी करिता 
(विजाभज) (२२२५ ई ८८४) नियंत्रक अधिकारी 
असतील. 
२) सह/ उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
३० |मागणी क्र. झेडजी -०३ १५० सह सचिव/उप १५.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक सचिव,इतर मागास 
यांचे कल्याण बहुजन कल्याण विभाग, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण मंत्रालय, मुंबई 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (०२) माध्यमिक शाळोमध्ये शिकणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती (विजाभज / विमाप्र)(२२२५ ई ८९३) 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 
३१ [APT क्र. झेडजी -०३ ५००|सह सचिव/उप ५०.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक सचिव,इतर मागास 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण बहुजन कल्याण विभाग, 
२७७, शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (०३) औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय, मुंबई 


संस्थांतील प्रशिक्षणार्थ्यांना विद्यावेतन (२२२५ ई ९०१) 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२२-२३ विभागाने वितरणासाठी 
उपलब्ध केलेली तरतूद 
| a | २ ३ a 4 
३२ ।मागणी क्र. झेडजी -03 2000000] 9) संचालक,विजाभज, 200000,00 
2224, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण कल्याण संचालनालय, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण पुणे हे डिबीटी करिता 
२७७, शिक्षण नियंत्रक अधिकारी 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने असतील. 
(०२) (०४) शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्काचे प्रदान (विजाभज) (२२२५ ई ९१९) ३४, २) सह/ उप 
शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
३३ ।मागणी क्र. झेडजी -०३ ३००००| सह सचिव/उप ३०००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक सचिव,इतर मागास 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७, शिक्षण बहुजन कल्याण विभाग, 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने (०२) (०५) सैनिक शाळेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मंत्रालय, मुंबई 
निर्वाह भत्ता (विजाभज/ विमाप्र) (२२२५ ई ९२८) 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 
३४ ।मागणी क्र. झेडजी -०३ ५००००१) संचालक,विजाभज, 4000,00 
2224, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इमाव व विमाप्र कल्याण 
यांचे कल्याण संचालनालय, पुणे हे 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७, शिक्षण डिबीटी करिता नियंत्रक 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (08) व्यावसायिक पाठयक्रमांशी संलग्न अधिकारी असतील. 
असलेल्या वसतिगृहामधील विमुक्‍त जाती भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह २) सह/ उप 
भत्ता (२२२५ ई ९३७) सचिव, विजाभज, इमाव 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने व विमाप्र कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३५।मागणी क्र. झेडजी -०३ २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 4000000] 9) संचालक,विजाभज, 400000,00 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, इतर मागास बहुजन 
शिक्षण (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (०७) विशेष मागास प्रवर्गातील कल्याण संचालनालय, 
विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्त्या (२२२५ ई ९४६) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने पुणे हे डिबीटी करिता 
नियंत्रक अधिकारी 
असतील. 
२) सह / उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 


मंत्रालय, मुंबई 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२२-२३ विभागाने वितरणासाठी 
उपलब्ध केलेली तरतूद 
aa | २ ३ [1 ४__| ५ 
३६ [APT क्र. झेडजी -०३ 40000] 9) संचालक,विजाभज, 4000,00 
2224, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण कल्याण संचालनालय, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७, शिक्षण पुणे हे डिबीटी करिता 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने (०२) (०८) इयत्ता ११ वी व १२ वी च्या विजाभज व नियंत्रक अधिकारी 
विमाप्र विद्यार्थ्यांना राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती (२२२५ ई असतील. 
९५५), ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने २) सह/ उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
३७| मागणी क्र. झेडजी -०३ शि सह सचिव/उप सचिव, शि -१० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण कल्याण विभाग, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७, शिक्षण मंत्रालय, मुंबई 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने (०२) (०९) विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष 
मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण (२२२५ ई ९६४), ३४, 
शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 
३८ |मागणी क्र. झेडजी -०३ २००००००)१) संचालक,विजाभज, २०००००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण कल्याण संचालनालय, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण पुणे हे डिबीटी करिता 
२७७, शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने नियंत्रक अधिकारी 
(०२) (१०) इतर मागास वर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्काचे व परिक्षा शुल्काचे असतील. 
प्रदान २) सह/ उप सचिव, 
(२२२५ ई ९७३) 38, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
३९ मागणी क्र. झेडजी -०३ १०००००|सह सचिव/उप १००००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक सचिव,इतर मागास 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण बहुजन कल्याण विभाग, 
२७७, शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने मंत्रालय, मुंबई 
(०२) (११) इयत्ता आठवी ते दहावी मध्ये शिकणाऱ्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती 
व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींकरीता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती 
(2224 ई ९८२) , ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 
४०|मागणी क्र. झेडजी -०३ २५०००००|१) संचालक,विजाभज, २५००००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण कल्याण संचालनालय, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण पुणे हे डिबीटी करिता 
(०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (१२) इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना नियंत्रक अधिकारी 
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती (केंद्र पुरस्कृत योजना १०० %), (२२२५ ई ९९१) असतील. 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने २) सह/ उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र विभागाने वितरणासाठी 
उपलब्ध केलेली तरतूद 
ka २ [1.४ | 4 
४१ |मागणी क्र. झेडजी -03 ४५०००००|१) संचालक,विजाभज, ४५००००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण कल्याण संचालनालय, 
२७७, शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (१३) इतर मागास वर्गातील पुणे हे डिबीटी करिता 
विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती (२२२५ एफ ००२) नियंत्रक अधिकारी 
३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने असतील. 
२) सह/ उप सचिव, 
इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
४२ ।मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५ अनुचित जाती, अनुचित जमाती, इतर मागासवर्ग व १५००००) १) संचालक,इतर १५०००.०० 
अल्पसंख्यांक याचे कल्याण, (०२) (१४) इतर मागासवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मागास बहुजन कल्याण 
मॅट्रीक पूर्व शीष्यवृत्ती (केंद्र पुरस्कृत योजना ) (केंद्र हिस्सा ५० टक्के ) संचालनालय, पुणे हे 
(२२२५एफ१७४) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने डिबीटी करिता नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 
२) सह/ उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
३३ ।मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५ अनुचित जाती, अनुचित जमाती, इतर मागासवर्ग व १५००००) १) संचालक,इतर १५०००.०० 
अल्पसंख्यांक याचे कल्याण, (०२) (१५) इतर मागासवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मागास बहुजन कल्याण 
मॅट्रीक पूर्व शीष्यवृत्ती (केंद्र पुरस्कत योजना) (राज्य हिस्सा ५० % टक्के) संचालनालय, पुणे हे 
(२२२५एफ१८३) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने डिबीटी करिता नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 
२) सह/ उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
४३ ।मागणी क्र.झेडजी-३ २२२५ अनुचित जाती, अनुचित जमाती, इतर मागासवर्ग व ४५०००) १) संचालक,इतर ४५००.०० 


अल्पसंख्यांक याचे कल्याण,(०२) (१६) डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 
डॉ.आंबेडकर मेॅट्रीकपूर्व व मॅट्रीकोत्तर शीष्यवृत्ती योजना (केद्र पुरस्कृत योजना 
(केंद्र हिस्सा ७५ टक्के) (२२२५एफ१९२) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 


मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे हे 

डिबीटी करिता नियंत्रक 

अधिकारी असतील. 

२) सह/ उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती ( 
२२२५ एफ ०११) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२२-२३ विभागाने वितरणासाठी 
उपलब्ध केलेली तरतूद 
[१ | २ ३ [1 a ५ 
४४ ।मागणी क्र.झेडजी-३ २२२५ अनुचित जाती, अनुचित जमाती, इतर मागासवर्ग व १५०००| १) संचालक,इतर १५००.०० 
अल्पसंख्यांक याचे कल्याण,(०२) (१७) डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मागास बहुजन कल्याण 
डॉ.आंबेडकर मेंट्रीकपूर्व व मॅट्रीकोत्तर शीष्यवृत्ती योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) संचालनालय, पुणे हे 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा २५%) (२२२५एफ२०९) ३४, शिष्यवृत्त्या / डिबीटी करिता नियंत्रक 
विद्यावेतने अधिकारी असतील. 
२) सह/ उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
मागणी क्र. झेडजी -०३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर ३०००००|सह सचिव/उप सचिव, ३००००.०० 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण,२७७, इतर मागास बहुजन 
शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने, (०२) (१८)विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, 
प्रवर्गातील गुणवंत मलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (२२२५ मंत्रालय, मुंबई 
एफ २१८) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 
मागणी क्र. झेडजी -०३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 40000] 9) संचालक,इतर 4000,00 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण,२७७, मागास बहुजन कल्याण 
शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्त्या विद्यावेतने,(०२) (१९) इयत्ता ५ वी ते ७ वी मध्ये संचालनालय, पुणे हे 
शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींकरिता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती डिबीटी करिता नियंत्रक 
(२२२५ एफ २४५) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने अधिकारी असतील. 
२) सह/ उप 
सचिव, इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
(०२) (२०) इयत्ता ८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील सह सचिव/उप सचिव, १००००.०० 
मुलींकरिता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती (२२२५ एफ २७२) ३४, शिष्यवृत्त्या / इतर मागास बहुजन 
विद्यावेतने कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
(०२) (२२) धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना हहरातील इंग्रजी माध्यमांचया सह सचिव/उप सचिव, २५०००.०० 
नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे (कार्यक्रम) (२२२५ एफ ४०५) ३४, इतर मागास बहुजन 
शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
४९ ।(०२) (२३) वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या धनगर समाजाच्या 240000] सह सचिव/उप सचिव, २५०००.०० 
विद्यार्थ्यांकरिता स्वयंम योजना (कार्यक्रम) (२२२५ एफ ४१४) ३४, इतर मागास बहुजन 
शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
५२ मागणी क्र. झेडजी -०३ ८९१६८|सह सचिव/उप सचिव, ८९१६.८० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण कल्याण विभाग, 
२७७, शिक्षण, (०३) जिल्हा परिषद यांना सहायक अनुदान , (०३) (०१) माध्यमिक मंत्रालय, मुंबई 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२२-२३ विभागाने वितरणासाठी 
उपलब्ध केलेली तरतूद 
| १ | २ ३ | ४_| ५ 
५३|मागणी क्र. झेडजी -०३ ६५००|सह सचिव/उप सचिव, ४५५.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक इतर मागास बहुजन 
यांचे कल्याण कल्याण विभाग, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण मंत्रालय, मुंबई 
(०४) बक्षीसे आणि पुरस्कार 
(०४) (09) विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दिवंगत वसंतराव नाईक 
गुणवत्ता बक्षीस योजना (२२२५ एफ ०२२) ०५, बक्षीसे 
५४ ।(०४) (०२) इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यासाठी वसंतराव नाइक ६५००। सह सचिव/उप सचिव, ४५५.०० 
गुणवत्ता बक्षीस योजना (२२२५ एफ २३६) ०५, बक्षीसे इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
(०४) (०३) महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता शिवा पुरस्कार (कार्यक्रम), (२२२५ ७०५| सह सचिव/उप सचिव, ४९.३५ 
एफ २९२) ०५, बक्षीसे इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
मागणी क्र. झेडजी -०३ सह सचिव/उप सचिव, 
२२२५, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे इतर मागास बहुजन 
कल्याण कल्याण विभाग, 
०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण मंत्रालय, मुंबई 
(०५) विद्यानिकेतन, (०५) (09) विद्यानिकेतन झाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी 
संस्थांना अनुदान (विजाभज) (२२२५ एफ ०३१) 
३१, सहायक अनुदान १०५०.०० 
३६, सहायक अनुदान ९२४०.०० 
मागणी क्र. झेडजी -०३ सह सचिव/उप सचिव, 
२२२५, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे इतर मागास बहुजन 
कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण, ०६, वसतीगृहे, (०६) (०१) कल्याण विभाग, 
इतर मागासव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासह इतर प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहे मंत्रालय, मुंबई 
(विजाभज), (२२२५ एफ ३०७) 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) ५१६६०.०० 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) ०.१५ 
एकूण ५१६६०.१५ 
(०६) (०२) मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी वसतीगृहे (कार्यक्रम) सह सचिव/उप सचिव, 
(२२२५एफ४७९) इतर मागास बहुजन 
३१, सहायक अनुदान कल्याणविभाग, |. 0.०७ 
३६, सहायक अनुदान मंत्रालय, मुंबई ०.१५ 
०.२२ 
मागणी क्र. झेडजी -०३ सह सचिव/उप सचिव, 
२२२५, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे इतर मागास बहुजन 
कल्याण, ८०, सर्वसाधारण १०२, स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०१) स्वयंसेवी कल्याण विभाग, 
संस्थांना मदत, (०१) (०१) ऊसतोड कामगाराच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी 
स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान (२२२५एफ०४९) 
३१, सहायक अनुदान ८१२.०० 
३६, सहायक अनुदान ७६५०.०० 
८४६२.०० 


अ. योजनेचे नाव, मागणी क्र. व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद नियंत्रक अधिकारी एकूण तरतूदीपैकी वित्त 
क्र २०२२-२३ विभागाने वितरणासाठी 
उपलब्ध केलेली तरतूद 
Ea २ ३ | ४े__| ५ 
६०|मागणी क्र. झेडजी -०३ १००००००|सह सचिव/उप सचिव, ७००००.०० 
२२२५, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे इतर मागास बहुजन 
कल्याण, ८०, सर्वसाधारण १०२, स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा वस्ती कल्याण विभाग, 
सुधार योजना, (०२) (०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार मंत्रालय, मुंबई 
योजना (२२२५ एफ ०५८) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
६१|मागणी क्र. झेडजी -०३ २२३५, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण, ६०, इतर १२०|सह सचिव/उप ८.४० 
समाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४, ठेव संलग्न विमा योजना - शासकीय सचिव,विजाभज, इमाव 
भविष्यनिर्वाह निधी, (००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य), (२२३५ सी व विमाप्र कल्याण 
०४५) ५०, इतर खर्च विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मागणी क्र. झेडजी -०४, ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर सह सचिव/उप सचिव, 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०३, इतर मागास बहुजन 
मागासवर्गीयांचे कल्याण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील कल्याण विभाग, 
गुंतवणुका, (०१) भाग भांडवली अंशदान, (०१) (०१) वसंतराव नाईक विमुक्त मंत्रालय, मुंबई 
जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळास भाग भांडवली अशांदान (विशेष 
मागास प्रवर्गासाठी योजना), (४२२५ १९२२) 
मागणी क्र. झेडजी -०४, ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर सह सचिव/उप सचिव, 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०३, इतर मागास बहुजन 
मागासवर्गीयांचे कल्याण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील कल्याण विभाग, 
गुंतवणुका, (०१) भाग भांडवली अंशदान, (०१) (०२) महाराष्ट्र राज्य इतर मंत्रालय, मुंबई 
मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान , 
(४२२५ १९३१) 
ae 
मागणी क्र. झेडजी -०४, ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर सह सचिव/उप सचिव, 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०३, इतर मागास बहुजन 
मागासवर्गीयांचे कल्याण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील कल्याण विभाग, 
गुंतवणुका, (०१) भाग भांडवली अंशदान, (०१) (०३) शामराव पेजे कोकण इतर मंत्रालय, मुंबई 
मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (कार्यक्रम) 
(४२२५ २०७२) 
मागणी क्र. झेडजी -०५, ६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्ज, ८०, सर्वसाधारण, १९०, सह सचिव/उप सचिव, ०.०७ 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमाकरीत कर्ज, (०१) गृहनिर्माण संस्थांना कर्जे इतर मागास बहुजन 
देण्याकरीता शासकीय हमी, (०१) (०१) विमुक्त जाती भटक्या जमाती व इतर कल्याण विभाग, 
मागास वर्गातील सदस्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण वित्त मंत्रालय, मुंबई 
महामंडळाच्या कर्जाकरिता हमी देणे (६२१६ ०२७५), ५५, कर्जे व 
आगाऊ रकमा 
६६।मागणी क्र. झेडजी -०५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्ज, २०१, घर १२०००|सह सचिव/उप सचिव, ८४०.०० 
बांधणी अग्निमे, (००) (०१) घर बांधणी अग्निमे इत्यादी (अनिवार्य), (9६१० २१९७), इतर मागास बहुजन 
५५, कर्जे व आगाऊ रकमा कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
६७ मागणी क्र. झेडजी -०५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्ज, ००, ००, १०००|सह सचिव/उप सचिव, ७०.०० 
२०२, मोटर वाहनांच्या खरेदीसाठी अग्निमे, ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा, (००) इतर मागास बहुजन 
(००) (०१) मोटर वाहनांच्या खरेदीकरीता SHA (अनिवार्य) (७६१० २२०३)५५, कल्याण विभाग, 
कर्जे व आगाऊ रकमा मंत्रालय, मुंबई 


नियंत्रक अधिकारी 


अर्थसंकल्पीय तरतूद 
२०२२-२३ 


विभागाने वितरणासाठी 
उपलब्ध केलेली तरतूद 


२ 


षु 


मागणी क्र. झेडजी 


| -०५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्ज, ००, २०४, २००|सह सचिव/उप सचिव, 


संगणक खरेदी aA 


२२२१) ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 


, (00) (09) संगणक खरेदीसाठी अग्निमे (अनिवार्य), (9६१० 


इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


१४.०० 


४१००६३३.३८ 


